RNI No . MAHBIL 2012147976 
www .dgps.maharashtra .gov. in 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
असाधारण भाग एक - पुणे विभागीय पुरवणी 


वर्ष - ६, अंक - १३ ] 


बुधवार , सप्टेंबर २७, २०१७ / आश्विन ५, शके १९३९ 


[ पृष्ठे ८ 


असाधारण क्रमांक १३ 


प्राधिकृत प्रकाशन 


जिल्हाधिकारी यांजकडून 


विशेष कार्यकारी अधिकारी यांच्या नेमणुका 


जिल्हाधिकारी , पुणे (गृह शाखा), आदेश क्रमांक पगम / एसआर-१४/ २०१७, दिनांक २१ सप्टेंबर २०१७ 


क्रमांक पगम / एसआर- १४ / २०१७ .-- जिल्हाधिकारी पुणे, जिल्हा पुणे ह्या आदेशाद्वारे सोबत जोडलेल्या अनुसूचीमध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या 
पात्र व्यक्तींची पुणे जिल्ह्याचे "विशेष कार्यकारी अधिकारी" म्हणून नियुक्ती करीत आहे. ही नियुक्ती सामान्यतः हा निर्णय निर्गमित केलेल्या 
तारखेपासून ५ वर्षांकरिता अथवा पुढील आदेश होईपर्यंत अस्तित्वात राहील. तसेच राज्य शासनास विशेष कार्यकारी अधिकारी यांची ही 
नियुक्ती वरील कालावधी पूर्ण होण्यापूर्वी केव्हाही , कोणतीही कारणे न देता संपुष्टात आणण्याचा अधिकार राहील . 

२ . विशेष कार्यकारी अधिकारी, पुढे उल्लेख केलेली कर्तव्ये पार पाडण्यास सक्षम राहतील. -- 

( एक) साक्षांकनाचे काम. --विशेष कार्यकारी अधिकारी हे केवळ " साक्षांकनाचे" काम करतील. मूळ कागदपत्रे प्रत्यक्ष पाहिल्याशिवाय 
त्यांनी साक्षांकन करू नये. तसेच परिशिष्ट " ५ " मधील रबरी शिक्क्यासह मूळ कागदपत्रांच्या छायांकित प्रतींवर न चुकता दिनांकासहित 
साक्षांकन करावे. मूळ कागदपत्रांपेक्षा वेगळी माहिती नमूद असलेल्या कागदपत्रांवर विशेष कार्यकारी अधिकारी यांनी साक्षांकन करू नये. 
वेगळी माहिती असलेल्या कागदपत्रांवर जर " सत्य प्रत " म्हणून साक्षांकन केल्यास त्यामुळे होणाऱ्या सर्व प्रकारच्या परिणामांकरिता "विशेष 
कार्यकारी अधिकारी " म्हणून साक्षांकन करणारी व्यक्ती जबाबदार राहील . अशी घटना उघडकीस आल्यास त्या व्यक्तीची विशेष कार्यकारी 
अधिकारी म्हणून करण्यात आलेली नियुक्ती रद्द करण्यात येईल व तो/ ती विशेष कार्यकारी अधिकारी म्हणून पुनर्नियुक्तीस अपात्र असेल. 

( दोन ) विशेष कार्यकारी अधिकारी म्हणून केलेली नियुक्ती "मानसेवी " असल्यामुळे विशेष कार्यकारी अधिकाऱ्याला कोणतेही मानधन 
अथवा वेतन/ भत्ते अनुज्ञेय असणार नाहीत . 

( तीन ) विशेष कार्यकारी अधिकारी म्हणून नियुक्त झालेल्या व्यक्तीने घरावर, दुकानावर , कार्यालयावर स्वतःच्या नावासह "विशेष 
कार्यकारी अधिकारी " असा फलक लावावा. त्यांच्या नियुक्तीबाबत कालावधी संपुष्टात आल्यावर लागलीच त्यांनी सदर फलक काढावेत. 
तथापि , त्यांनी त्यांच्या कुठल्याही वाहनावर "विशेष कार्यकारी अधिकारी " असा उल्लेख करू नये. 

( चार ) " ओळख परेड " तसेच " मृत्युपूर्व जबानी " यासाठी विशेष कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी उपस्थित राहू नये . 
(पाच) " उत्पन्नाचे प्रमाणपत्र" देण्याचे अधिकार विशेष कार्यकारी अधिकाऱ्यांना नसतील . 

( सहा ) नियुक्तीचा कालावधी संपुष्टात आल्यानंतर विशेष कार्यकारी अधिकाऱ्याने साक्षांकनाचे काम करू नये व सर्व साहित्य 
जिल्हाधिकारी यांचेकडे तात्काळ परत करावे. अन्यथा अशी व्यक्ती विशेष कार्यकारी अधिकारी म्हणून पुनर्नियुक्तीसाठी अपात्र ठरेल . 


(१ ) 


एच -४८८ , भाग एक - असा. ( पु. वि . पु.) १३ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण भाग एक – पुणे विभागीय पुरवणी, २७ सप्टेंबर २०१७ / आश्विन ५, शके १९३९ 
( सात ) नियुक्त करण्यात आलेल्या विशेष कार्यकारी अधिकाऱ्यांना मोहोर उमटविण्यासाठी शिक्का नजीकच्या तहसीलदार कार्यालयाकडून 
उपलब्ध करून घ्यावा. तसेच साक्षांकित केलेल्यांची माहिती एका नोंदवहीत न चुकता नमूद करावी व ज्या वेळेस या नोंदवहीची 
अवलोकनासाठी मागणी संबंधित पोलीस आयुक्त/जिल्हा पोलीस अधीक्षक यांचेकडून केली जाईल त्यावेळी ती तात्काळ उपलब्ध करून 
देण्यात यावी. 


परिशिष्ट 


उमेदवारांची नावे 


पत्ता 


क्र . १ पूर्वीचे 
गॅझेटलगत 
यादीनुसार 
अ . क्र . 


२ 


३३७ 


३३८ 


३३९ 


३ 


३ 


३४० 


३४१ 


३४२ 
३४३ 


३४४ 


3४५ 


३४६ 
३४७ 
३४८ 
३४९ 
३५० 


३५१ 


श्री. निवृत्ती बबन थोरात 
श्री . सागर राजेंद्र खत्री 
श्री . सुधाकर बाळु सैद 
श्री . ज्ञानेश्वर किसन बेनके 
श्री . राजेश दिनकर बाप्ते 
श्री . नवनाथ बुधा दुधवडे 
श्री . सिताराम बाळु कारभळ 
श्री . गणेश जनार्दन वाव्हळ 
श्री . संदिप सावळेराम काठे 
श्री . अरूण बबन वाघचौरे 
श्री . मोहन केशव दुबे 
श्री . पोपट उत्तम चव्हाण 
श्री . भगवंता रखमा भोईर 
सौ . सविता सुनिल जाधव 
श्री . श्रीनिवास सिताराम भदे 
श्री . योगेश अशोकलाल गांधी 
श्री. जितेंद्र अनिल पुराणिक 
शुभांगी राजेंद्र डुंबरे 
श्री. दिलीप किसन खिलारी 
रूपाली दिनकर बाप्ते 
श्री. मनोहर बजाबा डुंबरे 
श्री . अमोल उमाकांत कुटे 
सौ . वैशाली भगवान औटी 
श्री . सुनिल बबन गुंजाळ 
श्री . श्रीकांत बबन दिघे 
श्री. आनंद बबन धोत्रे 
सौ . आरती अजित नायकोडी 
श्री . राजेंद्र सहादु सावंत 
श्री . विशाल दामोदर राक्षे 


रा. खोडद , तालुका जुन्नर, जिल्हा पुणे 
रा. सराईपेठ , जुन्नर , तालुका जुन्नर , जिल्हा पुणे 
रा . बेल्हे , तालुका जुन्नर , जिल्हा पुणे 
रा . नारायणगाव , तालुका जुन्नर, जिल्हा पुणे 
रा . नारायणगाव , तालुका जुन्नर, जिल्हा पुणे 
रा. ससितेवाडी, पो . पारगाव , तालुका जुन्नर , जिल्हा पुणे 
रा . तळेरान , तालुका जुन्नर, जिल्हा पुणे 
रा . नारायणगाव, तालुका जुन्नर , जिल्हा पुणे 
रा . खुबी, तालुका जुन्नर , जिल्हा पुणे । 
रा . हिवरे खु | |, तालुका जुन्नर , जिल्हा पुणे 
रा . निमदरी, तालुका जुन्नर , जिल्हा पुणे 
रा . पारगाव तर्फे आळे, तालुका जुन्नर , जिल्हा पुणे 
रा . पारगाव तर्फे आळे, तालुका जुन्नर , जिल्हा पुणे 
रा . बोरी बु ।।, जुन्नर , तालुका जुन्नर, जिल्हा पुणे 
रा . जुन्नर , तालुका जुन्नर , जिल्हा पुणे 
रा . नारायणगाव , तालुका जुन्नर, जिल्हा पुणे 
रा . महाजनआळी ( जुन्नर ), तालुका जुन्नर, जिल्हा पुणे 
रा . खामगाव , तालुका जुन्नर , जिल्हा पुणे 
रा . खिलारवाडी , तालुका जुन्नर , जिल्हा पुणे 
रा . नारायणगाव , तालुका जुन्नर, जिल्हा पुणे 
रा . अहिनवेवाडी , तालुका जुन्नर , जिल्हा पुणे 
रा . पिंपरी पेंढार , तालुका जुन्नर, जिल्हा पुणे 
रा . राजुरी, तालुका जुन्नर , जिल्हा पुणे 
रा . कांदळी, तालुका जुन्नर, जिल्हा पुणे 
रा . पांगरी तर्फे मढ , तालुका जुन्नर , जिल्हा पुणे 
रा . पिंपळगाव जोगा, तालुका जुन्नर , जिल्हा पुणे 
रा . बल्लाळवाडी, तालुका जुन्नर , जिल्हा पुणे 
रा . समतवाडी, तालुका जुन्नर , जिल्हा पुणे 
रा . मु . पो . मढ, तालुका जुन्नर , जिल्हा पुणे 


३५२ 


३५४ 
३५५ 
३५६ 
३५७ 
३५८ 
३५९ 


३६२ 
३६३ 


३६४ 


३६५ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , असाधारण भाग एक - पुणे विभागीय पुरवणी, २७ सप्टेंबर २०१७ / आश्विन ५, शके १९३९ 


३ 


परिशिष्ट -- चालू 


३ 


३६६ 


३ 


६ 


६ 


. 


३६८ 


३७० 
३७१ 
३७२ 


. 
y 


श्री . सचिन बबन कुमकर 
श्री . सुरेश नामदेव घायवाट 
श्री . केशव कचरू घायवट 
श्री . जयवंत बाळासाहेब चकवे 
श्री . सागर अशोक पाटे 
श्री. संजय मनोहर कबाडी 
श्री . सलीम बिराम शेख 
श्री . राजेश घारू कारभळ 
सौ . पुनम शरद मनसुख 
श्री . राजेंद्र अर्जुन रणदिवे 
सौ . योगिता राजेंद्र गोगावले 
श्री . भरत मेघराज रावळ 
सौ . वैशाली धनंजय मुळे 
श्री . किरण वसंतराव कदम 
श्री . दिपक जनार्दन अहिर 
सौ . प्रिती दिपक बारभाई 


३७४ 


३७५ 


३७६ 


३७७ 


३७९ 


३८० 


३८१ 


३८२ 


सौ . सिमा रमेश जगताप 
श्री . अमित श्रीकांत गोखले 
श्री . विवेक भास्कर गोंगले 
श्री. गिरीश कृष्णकांत पोटफोडे 
श्री. राहुल लक्ष्मण पारखी 
श्री . अरविंद जव्हेरचंद कोठारी 
श्री . गणेश निळकंठ पाचरेकर 
श्री . अरविंद गोविंद हेंद्रे 
श्री . शिवराज अरूण आर्ते 
श्री . आशिष श्रीकांत खुले 
सौ. प्राजक्ता उमेश नवरे 
सौ . शुभांगी अमोद गुजराथी 
सौ . दिप्ता सुतेज शेठ 
श्री . गौतम माणिकराव गेलडा 


रा . कोळवाडी, तालुका जुन्नर , जिल्हा पुणे 
रा . मढ , तालुका जुन्नर , जिल्हा पुणे 
रा . मढ, तालुका जुन्नर , जिल्हा पुणे 
रा. मढ - पारगाव , तालुका जुन्नर, जिल्हा पुणे 
रा . नारायणगाव , तालुका जुन्नर , जिल्हा पुणे 
रा . पाडळी, तालुका जुन्नर, जिल्हा पुणे 
रा. राजुरी नंबर २, तालुका जुन्नर , जिल्हा पुणे 
रा. बारव , तालुका जुन्नर , जिल्हा पुणे 
रा . सावरगाव, तालुका जुन्नर , जिल्हा पुणे 
रा. हिवरे तर्फे नारायणगाव , तालुका जुन्नर , जिल्हा पुणे 
रा. २०६ , शनिवार पेठ , ओंकारेश्वर रस्ता, पुणे-३० 
रा. ५४ , एच/ पी , ३४० , लोहियानगर , गंज पेठ , पुणे- ४२ 
रा . १३१८, कसबा पेठ , सूर्या हॉस्पिटलमागे 
रा . २२५, शुक्रवार पेठ , अकरा मारूती चौक, पुणे- २ 
रा . फ्लॅट नंबर १, मोरेश्वर अपार्टमेंट, ५७८ , कसबा पेठ , पुणे- ११ 
रा. सि .स.नं . ५०० , जलदिप अपार्टमेंट, फ्लॅट नंबर १२ - अ, बी विंग , 
कसबा पेठ, पुणे- ११ . 
रा . २८२ , घोरपडे पेठ , ननावरे चौक , पुणे-४२ 
रा. १२८ , बुधवार पेठ , तांबडी जोगेश्वरी देवळासमोर , पुणे 
रा . १२४, शुक्रवार पेठ , पुणे- २ 
रा . २८३, कसबा पेठ , पुणे -११ 
रा . २६ , कसबा पेठ , युग्मश्री अपार्टमेंट, गणेश रोड, पुणे - ११ 
रा . ४४६, रविवार पेठ , पुणे- २ 
रा . ८४३, रविवार पेठ, लोणार आळी, पुणे 
रा . ३८९ , बुधवार पेठ , चोळखण आळी, पुणे - २ 
रा . यशोदत्त को .- ऑप . हौ. सोसायटी , २८३, कसबा पेठ , पुणे -११ 
रा. १३९६, कसबा पेठ , गणराज सोसायटी , पुणे- ११ 
रा. ५०० / ३, शनिवार पेठ, पुणे- ३० 
रा . १४६६, सदाशिव पेठ , पुणे - ३० 
रा . सदाशिव पेठ , ११३८ , मंत्रीव्हिला, बी विंग , पुणे 
रा . १४६४ , सदाशिव पेठ, मंगेश श्री. अपार्टमेंट, रेणुका स्वरूप 
शाळेजवळ, पुणे - ३० . 
रा . ६/ १५, आनंदनगर पार्क , पौड रोड , कोथरूड , पुणे -३८ 
रा . ८३/ १९ / २० , संत ज्ञानेश्वर कॉलनी, न्यू डी . पी. रोड, कोथरूड, 
पुणे - ३८ . 
रा . ए- ५ , प्रकाशगड , एस . बी . आय . कॉलनी, प्लॉट नंबर ३, 
शिवतीर्थनगर , पौड रोड , कोथरूड, पुणे - ३८ . 


- 


श्री . केतन हेमचंद्र वैती 
श्री . राजेश मोहन किरवे 


३९८ 


श्री . योगेश सिताराम कोंढाळकर 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण भाग एक – पुणे विभागीय पुरवणी, २७ सप्टेंबर २०१७ / आश्विन ५, शके १९३९ 

परिशिष्ट --चालू 


३९९ 


श्री . नंदकुमार कमलाकर वढावकर 


४०० 


श्री . विवेस पुरूषोत्तम ठकार 
श्री . विजय रामचंद्र मारणे 


४०१ 


४०२ 


श्री . रविंद्र भगवान आटोळे 


४०३ 


श्री . ज्ञानेश्वर दत्तात्रय मोहोळ 
श्री. ओंकार चंद्रशेखर कुटे 


४०४ 


४०५ 


श्री . शेखर दत्तात्रय फुलंब्रीकर 


रा . ७, निरंका हौ. सोसा. , आयडीयल कॉलनी, पौड रोड, कोथरूड , 
पुणे- ३८ . 
रा. बी-२/८ , आयकर सोसायटी, पौड रोड, पुणे -३८ 
रा . फ्लॅट नंबर १८ , निर्मल पार्क सोसायटी, रामबाग कॉलनी, पौड 
रोड , कोथरूड, पुणे . 
रा . शिवशक्तीनगर, सुतारदरा , अथर्व विद्यालयाजवळ , पौड रोड , 
कोथरूड , पुणे - ३८ . 
रा . १/ ८, प्रतीकनगर , पौड रोड , कोथरूड , पुणे - ३८ 
रा. ४६ / २-ब, अक्षय पार्क सोसायटी , जोग हॉस्पिटलमागे, पौड रोड, 
कोथरूड , पुणे -३८. 
रा . ९८४०१, रूतूपपर्ण, स. नं . १२७/२ , फ्लॅट नंबर ४, महागणेश 
कॉलनी, पौड रोड, कोथरूड , पुणे . 
रा . मंगल , २७ ईशदान सोसायटी , कोथरूड, पुणे- ३८ 
रा . ४० , माजी सैनिक वसाहत , पौड रोड , कोथरूड, पुणे- ३८ 
रा. स. नं . ४४ , राजीवगांधी पार्क, केळेवाडी , पौड रोड, कोथरूड , 
पुणे - ३८ . 
रा . ए/ ४, साकेत सोसायटी, शिवतीर्थनगर , पौड रोड, कोथरूड , 
पुणे - ३८ . 
रा . १२५ / ए, एल. आय. सी . कॉलनी, राज सोसायटी, पौड रोड , 
कोथरूड , पुणे -३८ . 
रा . धानोरी गावठाण , कै . दशरथ टिंगरे पाटील चौक , विठ्ठल 
मंदिराजवळ, धानोरी, पुणे. 
रा. स. नं . १९ / ब, लाल बहादूर शास्त्री मार्ग, गोंधळेनगर , हडपसर, 


४०६ 


४०७ 


श्री . मुकुंद हरि नगरकर 
श्री . दिपक प्रकाश पतकी 
श्री. चंद्रशेखर तात्याबा मोरे 


४०८ 


४०९ 


श्री . अतुल किसन कामठे 


४१० 


श्री . विनायक रामचंद्र देवकर 


४११ 


श्री . धनंजय रामदास टिंगरे 


४१२ 


सौ . प्रणाली सुनिल बागलाणे 


पुणे . 


४१३ 


श्री . संकेत विवेक नाईक 


४१४ 


४१५ 


४१६ 


श्री . नितीन गणपत ससाणे 
श्री . अविनाश आप्पासाहेब जाधव 
श्री . निलेश विजयकुमार शिंदे 
श्री . नवनाथ मारूती टिंगरे 
श्री . श्रीधर ज्ञानेश्वर गलांडे 
श्री . विक्रम बाळासाहेब दौंडकर 


४१७ 


४१८ 


४१९ 


रा . स . नं . १४६/ ४, घर नंबर ७१५, वडगाव धायरी, गारमाळ, 
सिंहगड रोड , तालुका हवेली , जिल्हा पुणे . 
रा. स. नं . ३११ , ससाणेनगर, हडपसर, तालुका हवेली , जिल्हा पुणे 
रा . स. नं . ४९ / २ , वाढेश्वरनगर , वडगावशेरी, पुणे- १४ 
रा . शास्त्रीनगर , येरवडा, पुणे- ६ 
रा . स . नं . २८ , मुंजाबावस्ती , धानोरी, पुणे -१५ 
रा. स. नं . ५० / १, दिनकर पठारे वस्ती, खराडी, पुणे -१४ 
रा. स . नं . ५२ / १, श्रीरामनगर सोसायटी, पुणे -नगर रोड, चंदननगर , 
पुणे -१४. 
रा . घर नंबर १५ , येरवडा , पुणे - ६ 
रा . स . नं . ४०/ १, नामदेवनगर , श्रीराम सोसायटी , वडगावशेरी, 
पुणे- १४. 
रा . स. नं . १७ / २- अ- १, हरीनगर , बिशप स्कूलसमोर , कल्याणीनगर, 
वडगावशेरी, पुणे . 
रा . ३-ब/ १, श्री . गणेशनगर , दक्षिणमुखी गणेश मंदिर , येरवडा, पुणे 


४२० 


श्री. संतोष लक्ष्मण राजगुरू 
श्री . अशोक निवृत्ती कोलते 


४२१ 


४२२ 


श्री . सुधाकर बाळासाहेब गलांडे 


४२३ 


सौ . गिता शैलेश हिरणवार 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण भाग एक – पुणे विभागीय पुरवणी, २७ सप्टेंबर २०१७ / आश्विन ५, शके १९३९ 


परिशिष्ट -- चालू 


3 


४२४ 


श्री . राजाराम सबाजी सुंबे 
सौ. प्रिती अशोक पांडुळे 
श्री . दिपक प्रकाश शिंदे 


ॐ 


४२६ 


४२७ 


सौ . वैशाली राम शिरसाठ 


४२८ 
४२९ 


४३१ 


श्री . भरत भवनजी पटेल 
श्री. प्रशांत जयसिंग देशमुख 
शितल विलास काशिलकर 
अश्विनी संतोष काशिलकर 
सौ . मनिषा रखमाजी बावचे 
श्री. राजकुमार कुशे मंडल 
श्री . विनीत भरतकुमार बाजपेयी 
रीता पांडे 
सौ . अनिता कुंतीलाल चोरडीया 


३ 


४३४ 


४३५ 


रा. स. नं . ३९ , रोड नंबर ३, मतेनगर, वडगावशेरी, पुणे-१४ 
रा . स. नं . ४९ / २ , वाढेश्वरनगर , वडगावशेरी, पुणे - १४ . 
रा . स. नं. ४६ / २ , संघर्ष चौक , दत्तप्रसाद हौसिंग सोसायटी, खराडी, 
पुणे. 
रा. स . नं . ४८ / १, इच्छा तृप्ती हौसिंग सोसायटी , गणेशनगर, 
वडगावशेरी, पुणे -१४. 
रा . स. नं . ४९ , वाढेश्वरनगर , वडगावशेरी , पुणे -१४ 
रा. स. नं . ४७, सुनितानगर , वडगावशेरी, पुणे 
रा . राजेंद्रनगर , वडगाव शेरी, पुणे 
रा . स. नं. ४९ , राजेंद्रनगर , वडगावशेरी, पुणे 
रा . सावली , स. नं . ५३ / ५८ , साईनाथनगर, वडगावशेरी, पुणे 
रा . स . नं . ४९ / ४ / १ , जयभवानीनगर , वडगावशेरी, पुणे 
रा . बी - १०२ , स्पलेडिड स्क्वायर , लोहगाव , पुणे 
रा . टिंगरेनगर, पुणे -१५ 
रा . येरवडा, बी - ७, फ्लॅट नंबर ८ , कुमार अनुंगण सोसायटी , 
एअरपोर्ट , पुणे . 
रा . स . नं . १०३, जयप्रकाशनगर , येरवडा, पुणे 
रा . अक्षय अपार्टमेंट , ९ / ४, कश्मिरी कॉलनी, येरवडा , पुणे 
रा . येरवडा, पुणे 
रा. ७/ ५० , शिवराज चौक, गणेशनगर , येरवडा, पुणे 
रा. रो हाऊस नंबर ३ /१४, विंडसर स्टेट , वडगाव शेरी , पुणे -१४ 
रा. निंबाळकर कॉलनी, वडगावरोड, लोहगाव, पुणे-४७ 
रा. स. नं . ७५ / ५, लेन नंबर ७, संतनगर , लोहगाव , पुणे -४७ 
रा. ५०/ बी , बँक ऑफ महाराष्ट्रजवळ, येरवडा , पुणे 
रा . स. नं . ४७, गणेशनगर , दक्षिण मुखी मारूती मंदिरा मागे , 
वडगाव शेरी , पुणे . 
रा . स. नं . ३५ / १, साईकृपा सोसायटी , सोमनाथनगर , वडगावशेरी , 


४३६ 


१०१ 


४३७ 


१०२ 


४३८ 


४३९ 


१०४ 


४४० 


१०५ 


४४१ 


श्री . राहुल दिलीप हजारे 
श्री . प्रकाश प्रल्हाद गर्ग 
सौ . राखी राजकुमार बाफना 
कविता रमेश मोहिते 
मिथिलेश विश्वनाथ शुक्ला 
श्री. भरत काळुराम निंबाळकर 
श्री . वैभव बाळासाहेब शिंदे 
श्री . बिना करणराज हिरेकर 
सौ . श्वेता संजोग खुटाळ 


१०६ 


४४२ 


१०७ 


४४३ 


४४४ 


१०८ 
१०९ 


४४५ 


११० 


४४६ 


सौ. ज्योती कुंदन तोडकर 


पुणे. 


१११ 


४४७ 


११२ 


४४८ 


४४९ 


श्री . नवनाथ अशोक गव्हाणे 
श्री . योगेश रविंद्र पाटील 
सौ . ज्योती अनिल जावळकर 
श्री . लक्ष्मण तुकाराम तिप्पे 


११३ 
११४ 


४५० 


रा. स. नं. ४१/४, श्रीनगर सोसायटी, गणेशनगर , वडगावशेरी , पुणे 
रा . स. नं . ४३/ ३/ अ, सोमनाथनगर , वडगावशेरी, पुणे 
रा . स . नं . ४९ /२ , भाजी मार्केट , चंदननगर , पुणे -१४ 
रा . स. नं . ४४ , फ्लॅट नंबर १४ , श्री . मोरया पार्क, सोमनाथनगर , 
वडगावशेरी, पुणे - १४ . 
रा . विमाननगर , पुणे 
रा . स . नं . ४६/ १ , गुरू गोविंद हौसिंग सोसायटी , चंदननगर , 
खराडी, पुणे . 
रा. स . नं . ३१ /१, बोराटे वस्ती, खराडी, हवेली , पुणे 
रा . स . नं . ४२/२ , गणेशनगर , वडगावशेरी , पुणे 


११५ 


४५१ 


श्री . नारायणलाल रामलाल परिहार 
सौ . अरूणा किशोर लंघे 


११६ 


४५२ 


११७ 


४५३ 


श्री . कुणाल महादेव मोरे 
श्री . अश्विन मोहनराव शिंदे 


११८ 


४५४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण भाग एक – पुणे विभागीय पुरवणी, २७ सप्टेंबर २०१७ / आश्विन ५, शके १९३९ 


परिशिष्ट -- चालू 


४५५ 


११९ 
१२० 


४५६ 


१२१ 


४५७ 


१२२ 


४५८ 


परिनिता राहुल पांडगळे 
कविता अमित मुडवीकर 
श्री . गणेश अंबरनाथ भोसेकर 
सौ . गौरी राकेश देडगे 
सौ . संजिवनी राहुल झेंडे 
श्री . रविंद्र जगदिश अगरवाल 
श्री . नवनाथ ज्ञानोबा डांगे 
श्री . संजय विनोद सिंग 


१२३ 


४५९ 


१२४ 


१२५ 


४६० 
४६१ 
४६२ 


१२६ 


१२७ 


४६३ 


श्री . रोहित दिगंबर पांढरे 


१२८ 


४६४ 


१२९ 


४६५ 


सुवर्णा संजय आठवले 
श्री . विशाल आनंदा खलाटे 
श्री. महेंद्र ज्ञानोबा चांधेरे 


१३० 


४६६ 


१३१ 


४६७ 


श्री . विनोद चंद्रकांत खांदवे 


१३२ 


४६८ 


सौ . दर्शना मंगेश गोळे 
श्री . प्रसन्न महादेव करमरकर 


१३३ 


४६९ 


रा . कामगारनगर, सिरीन हॉस्पिटलसमोर, येरवडा, पुणे 
रा. वडगाव शेरी, पुणे 
रा . स. नं . ४० , दिगंबरनगर , वडगाव शेरी, पुणे -१४ 
रा. लेन नंबर २, दत्तनगर , वडगावशेरी, पुणे- १४ 
रा. ७/२७, सुभाषनगर, सचिन गॅरेज शेजारी, येरवडा , पुणे - ६ 
रा . स.नं . १६३/ २ , आदर्श कॉलनी , प्लॉट नंबर १५ , टिंगरेनगर , पुणे 
रा . ३१/ए , चौधरीनगर , धानोरी, पुणे 
रा . फ्लॅट नंबर ३०२ , श्री - ३, ए विंग , रिद्धी एनक्लेव्ह, विमाननगर, 
पुणे. 
रा. स. नं . ४७, श्रीदत्त प्रसाद हौसिंग सोसायटी, लेन नंबर ३ , 
गणेशनगर , वडगावशेरी, पुणे- १४ . 
रा . स . नं . १९१, नागपूरचाळ, येरवडा, पुणे- ६ 
रा . स . नं. ४५ / अ/ ५, ५ वा मैल, धर्मनगर , वडगावशेरी, पुणे 
रा. स. नं . ४९/ २-४, चांधेरे बिल्डिंग, जुना मुंढवा रोड, वाढेश्वरनगर , 
वडगावशेरी, पुणे. 
रा . यशोगण कॉम्प्लेक्स, संत तुकाराम महाराज मंदिर जवळ , 
लोहगाव , पुणे-४७. 
रा . ए- २/ ११०१, हरिगंगा सोसायटी, येरवडा, पुणे 
रा . दिगंबर प्रेम सोसायटी , स्टेला मेरीज स्कूल जवळ , वडगावशेरी, 
पुणे - १४. 
रा. रामचंद्र सभागृह , वडगाव शेरी जवळ, प्लॉट नंबर २६ , स. नं . 
४१/ ४- ए, मुरलीधर सोसायटी, सोमनाथनगर, पुणे . 
रा. डी-५, कारण आशियाना सहकारी गृहनिर्माण संस्था, सोमनाथनगर , 
वडगावशेरी, पुणे. 
रा . सिंधुरवर्ण , प्लॉट नंबर १२, स. नं . ३८ -ए , खराडकरनगर, 
वडगावशेरी, पुणे- १४ . 
रा . कळस माळवाडी , दिघी कॅम्प , पुणे 
रा . स . नं . ५०/ २/ ए, वाढेश्वरनगर , वडगावशेरी, पुणे 
रा . लक्ष्मीआई निवास , स. नं . ८ , नेताजीनगर , येरवडा, पुणे 
रा. स . नं . ५६ / २, ममता सोसायटी , पुन्यनगरी, वडगावशेरी , 
पुणे- १४. 
रा . स . नं . ४२/ २, गणेशनगर, समता सोसायटी , वडगावशेरी, 
पुणे- १४ . 
रा . ३२/ २४९ , लक्ष्मीनगर , पर्वती, पुणे 
रा. ६७४ , घोरपडे पेठ , पुणे 
रा . १७/ १३५ , लक्ष्मीनगर , पर्वती , पुणे 
रा. फ्लॅट नंबर २४ , तावरे कॉलनी, वृषाली अपार्टमेंट, पर्वती , पुणे 
रा . फ्लॅट नंबर १, पूर्वा बी, सहकारनगर २, पर्वती , पुणे 


१३४ 


४७० 


कल्पना जगदिश नरके 


१३५ 


४७१ 


श्री . पांडुरंग तुकाराम जगदाळे 


१३६ 


४७२ 


श्री . निलेश विठ्ठलराव घाडीपाटील 


१३७ 


४७३ 


१३८ 


४७४ 


श्री . उमेश अमृत म्हस्के 
श्री . सतिश आवडाजी लोंढे 
श्री . सुरेंद्र महादेव हातागळे 
श्री . राकेश कुमार शुक्ला ( ३/ ४०० ) 


१३९ 


४७५ 


१४० 


४७६ 


१४१ 


४७७ 


श्री . विपुल भाऊसाहेब राऊत 


१४२ 


४७८ 


१४३ 


४७९ 


१४४ 


४८० 


जाई शिरीष देशपांडे 
अलका विश्वास ननावरे 
छाया प्रकाश शेलार 
श्री . संतोष मनोहर बडदे 
श्री. कौस्तुभ रामचंद्र देशपांडे 


१४५ 


४८१ 


१४६ 


४८२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , असाधारण भाग एक - पुणे विभागीय पुरवणी, २७ सप्टेंबर २०१७ / आश्विन ५, शके १९३९ 


परिशिष्ट-- चालू 


३ 


१४७ 


४८३ 
४८४ 


श्री. सुनिल वसंत देशपांडे 
रिना जीवन माने 


रा. अरूणोदय सोसा. फ्लॅट नंबर ६, स्वाती बंगला, पुणे 
रा . गल्ली नंबर १४, जनता वसाहत , दत्त मंदिरजवळ, पर्वती पायथा , 


१४८ 


पुणे . 


१४९ 


४८५ 


१५० 


४८६ 


४८७ 


श्री. शैलेश विलास देशपांडे 
श्री . सागर सिद्धप्पा निंबाळकर 
शितल सचिन कांबळे 
श्री . अमर अरूण लांडे 
श्री. भिका किसन आहेर 


१५२ 


४८८ 


१५३ 


४८९ 


१५४ 


४९० 
४९१ 


श्री . रूपेश रमेश डोळस 
श्री . महादेव ज्ञानेश्वर चौधरी 


१५५ 


१५६ 


४९२ 


१५७ 


४९३ 


१५८ 


४९४ 


१५९ 


सौ . सविता तानाजी मांडवे 
श्री . रामदास निवृत्ती मारणे 
सौ . सुरेखा रमेश शिंदे 
श्री. संजय हरिभाऊ मेमाणे 
श्री . राहुल गुलाब वाघमारे 
सौ . प्राजक्ता उमेश नवरे 
श्री . योगेश दिनकर माने 


४९६ 


१६१ 


४९७ 
४९८ 


१६२ 


१६३ 


४९९ 


श्री . प्रदिप मनोहर सवासे 
श्री . साहेबराव पांडुरंग काळे 


रा. १०८, राजस अपार्टमेंट, पर्वती गाव , पुणे 
रा . व्हेइकल डेपो , औद्योगिक वसाहत, गुलटेकडी, पुणे 
रा . सई प्रसाद तर्ने कॉलनी, हिंगणे खुर्द, सिंहगडरोड , पुणे 
रा . ३८८, शुक्रवार पेठ , सेवा मित्र मंडळ चौक, पुणे 
रा . आर . एम. ३९/ २, संत गजानन महाराज, हौ. सोसा., संभाजीनगर , 
चिंचवड, पुणे . 
रा . दिघीगाव , पुणे 
रा. फ्लॅट नंबर ४ , सुलेखा बलदोटानगर , मामुर्डी देहूगाव, तालुका 
हवेली, जिल्हा पुणे . 
रा. स. नं . ३५/३/२, वालाजी निवास , श्रीकृष्णनगर , आकुर्डी, पुणे 
रा . १२१६ , शिवाजीनगर , पाटील बंगला, पुणे 
रा . १९४, सोमवार पेठ , पुणे 
रा . २८०, नवी खडकी, येरवडा, पुणे 
रा . स. नं . ७२/ १९ / १, श्रावस्तीनगर , घोरपडी, पुणे 
रा . ५०० / ३, शनिवार पेठ , पुणे - ३० 
रा . स. नं. ३९ , गीताकुंज शिक्षक सोसायटी , राणाप्रताप मित्र मंडळ 
जवळ , केशवनगर , मुंढवा , पुणे . 
रा . १६/ १३, आनंदपार्क सोसायटी, शंकरशेठ रोड, पुणे 
रा. श्री नाथ कृपा , स . नं . ११२ , लेन नंबर २७ /८ , शिवशक्तीनगर, 
कोथरूड, पुणे 
रा . ३७०, मंगळवार पेठ , पुणे 
रा. बी २ / ३१२, मंगलमूर्ती कॉम्प्लेक्स , स . नं . ११७ / २, एफ . पी . 
५३८- बी , सिंहगड रोड, पुणे. | 
रा . १२० / ४० , समतानगर , गणेश मळा, सिंहगड रोड, पुणे 
रा . ३१४, सोमवार पेठ , पुणे 
रा . ४२९ / ३० , डायस प्लॉट , गुलटेकडी, पुणे 
रा . जनता वसाहत, दत्त मंदिराजवळ, पर्वती , पुणे 
रा. ५८४/ ५- बी , लक्ष्मी सहवास सोसा, फ्लॅट नंबर १४, सॅलेसबरी 
पार्क , मार्केट यार्ड, पुणे . 
रा . जे . सी . डी . पार्क , फ्लॅट नंबर २०३, बिल्डिंग नंबर बी -२ , 
प्रतिकनगर , पुणे. 
रा . ५८९ , नाना पेठ , पुणे 
रा. ११०५ , नवीन नाना पेठ, पुणे 
रा . बी - ३४ , पंचशीलनगर , बुद्धविहारजवळ, घोरपडी, पुणे 
रा. बिबवेवाडी , १८ / १४३ , महर्षीनगर , पुणे -३७ 


१६४ 


५०० 


१६५ 
१६६ 


५०१ 
५०२ 


सौ . दिपा दिलीप बारणे 
श्री . सुजित वसंत सामदेकर 


१६७ 


५०३ 


१६८ 


५०४ 


५०५ 


श्री. विठ्ठल सुरेश कदम 
श्री . प्रसाद विश्वनाथ कांबळे 
श्री . प्रकाश धरेप्पा पारगोड 
सौ . रीना जीवन माने 
उज्वला अनिल हातागळे 


१७० 


५०६ 


१७१ 


५०७ 


१७२ 


५०८ 


श्री . गुणवंत रामा लोखंडे 


१७३ 


५०९ 


१७४ 


५१० 


श्री . सहेर नसरूद्दीन इनामदार 
श्री . दिपक लक्ष्मण क्षिरसागर 
श्री . निवास तानाजी लादे 
श्री . मेघन मुकुंद भालेराव 


५११ 


१७५ 
१७६ 


५१२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, असाधारण भाग एक - पुणे विभागीय पुरवणी, २७ सप्टेंबर २०१७ / आश्विन ५, शके १९३९ 

परिशिष्ट -- चालू 


२ 


१७७ 


५१३ 
५१४ 


सौ. श्रद्धा दिनेश सामल 
सौ . प्रियंका अभिजीत हिबारे 


१७८ 


१७९ 


५१५ 
५१६ 


श्री . अरविंद कृष्णा वाडकर 
श्री. साईचंद्रकुमारी रामकृष्ण सीलम 


१८० 


रा . ३०५, वानवडी गाव , पुणे 
रा . ६८८ , कमलकुंज , श्रीकृष्ण कॉलनी नंबर २, भाग्यवंती मंदिरासमोर , 
कोकणेनगर , काळेवाडी, पुणे . 
रा. सह्याद्री अपार्टमेंट, आर . एम . ७७/ ५, संभाजीनगर , चिंचवड , पुणे 
रा. सेक्टर नंबर ३२ / २ - अ/ १, हरी ओम कॉलनी, शिवनगरी , 
बिजलीनगर, चिंचवड, पुणे. 
रा . निलछाया बंगला , से. नं . २४ , निगडी पोलीस ठाण्यासमोर , 
निगडी प्राधिकरण, पुणे. 
रा . राजहंस बिल्डिंग , सुयोग हॉस्पिटलजवळ, नेहरूनगर , पिंपरी , 


१८१ 


५१७ 


सौ . रूपा स्वप्नील मराठे 


१८२ 


५१८ 


श्री. संजय राजाराम धाडगे 


पुणे. 


१८३ 


५१९ 


श्री . शरद भगवंत रोकडे 


१८४ 


५२० 


१८५ 


५२१ 


श्री . सोमनाथ दगडु कोरे 
श्री . सतिश सर्जेराव देशमुख 
श्री . भाग्यदेव एकनाथ घुले 
सौ. अबोली मनोज कुलकर्णी 


१८६ 


५२२ 


रा. सेक्टर नंबर १६, प्लॉट नंबर ३२ / २, राजे शिवाजीनगर , चिखली 
प्राधिकरण. चिंचवड, पुणे . 
रा . स. नं . ७/ २/ ५२ , प्लॉट ७, शिरीष अपार्टमेंट, सांगवी, पुणे 
रा . संभाजीनगर , चिंचवड , पुणे 
रा . तुकाराम बिल्डिंग, बोपखेल , पुणे 
रा . संजीवनी हौसिंग सोसायटी, फ्लॅट नंबर ३, स . नं . १०१/ १ / 
४१, नेहरूनगर , पिंपरी, पुणे . 

सौरभ राव , 
जिल्हाधिकारी, पुणे . 


१८७ 


५२३ 


पुणे, २१ सप्टेंबर २०१७. 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRIMANOJ MANOHAR VAIDYA , PRINTED 
AT YERAWADA PRISON PRESS , PRISON COMPOUND , YERAWADA , PUNE -411 006 AND PUBLISHED AT YERAWADA PRISON PRESS , PRISON 
COMPOUND , YERAWADA , PUNE -411 006 . EDITOR : SHRI MANOJ MANOHAR VAIDYA . 


